सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. ३२१२९- 
३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
नियुक्‍त करण्यात आलेले अँड.कपील सिब्बल, विशेष 
समुपदेशी (Special Counsel) यांची व्यावसायिक फी 
अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.१११/का.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
७ वा मजला, विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
तारीख: १५.०३.२०२२. 


वाचा - 
१) शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्रमांकः ४११-२०२०/८, दि.२७.१०.२०२० 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः वक्फ-२०२०/प्र.क्र.१११, दि ०५.०१.२०२१ 
3) शासकीय अभियोक्ता, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांकः ४९२/२०२१, 
दि १५.१२.२०२१ 


प्रस्तावना - 
सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका 


क्र. ३२१२९-३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशी (Special 
Counsel) म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अँड.कपील सिब्बल यांचे व्यावसायिक शुल्क अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र.३२१२९-३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशी (Special 
Counsel) म्हणून अँड.कपील सिब्बल यांची नियुक्‍ती करण्यास व त्यांची शुल्क अदा करण्यास विधि व न्याय 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन पत्रान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन अँड.कपील 
सिब्बल, विशेष समुपदेशी (Special Counsel) यांची उपरोक्‍त याचिकेप्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
विशेष समुपदेशी (Special Counsel) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये अँड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेशी यांचे व्यावसायिक शुल्क अदा करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. आता संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये शासकीय अभियोक्ता, मा.सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी अँड कपील सिब्बल, विशेष समुपदेशी यांनी विशोष अनुमती याचिका क्र.३२१२९- 
३२१३/२०११ प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयात दि.१८.११.२०२०, दि.१४.१२.२०२०, दि.०८.०२.२०२१, 
दि.२३.०२.२०२१ आणि दि.०३.०३.२०२१ रोजी झालेल्या सुनावण्यामध्ये शासनाची बाजू मांडल्याने 
रुपये ५०.०० लक्ष इतकी फी अदा करणेबाबत विनंती केली आहे. 
२. शासकीयअभियोक्ता, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन उपरोक्‍त विशेष अनुमती याचिका प्रकरणी उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.१११/का.४ 
असलेल्या अनुदानातून अँड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेश्ी यांना दि.१८.११.२०२०, दि.१४.१२.२०२०, 


दि.०८.०२.२०२१, या सुनावण्यासाठी सादर केलेल्या देयकामधून रु.३०.०० लक्ष तसेच दि.२३.०२.२०२१ रोजी 
झालेल्या सुनावणीच्या देयकातून रु.५ लक्ष असे एकूण रु.३५.०० लक्ष इतके व्यावसायिक शुल्क (वकील फी) 


खालीलप्रमाणे अदा करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विधिज्ञाचे नाव देयकाची रक्‍कम १०%आयकर २% GST | एकूण देय रक्‍कम 
वजाती 
शि अँड.कपील सिब्बल, रु.३५,००,०००/- रु.३,५०,०००/- रु.७०,०००/- | रु.३०,८०,०००/- 
विशेष समुपदेशी (रुपये पस्तीस लक्ष | (रुपये तीन लाख (रुपये तीस लाख 
मात्रो पन्नास हजार मात्र) ऐंशी हजार मात्र) 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. २०५२-सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (००)(०९०) 
सचिवालय (00)(09) अल्पसंख्याक विकास विभाग (2042 ०६२४) (२८) व्यावसायिक सेवा” या लेखाशिर्षाखालील 
वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) श्री.कपील सिब्बल यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 
५.  हाझछासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१/२०२२/व्यय-१, दि.२८.०२.२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१५१२१६३९४२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINES! 


DINESH MADHAVRAO 
SONAVANE 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

२. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

3. अँड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेशी, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद 

५. विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

६. अवर सचिव (का.२), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी (का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. स्वीय सहाय्यक, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती, कार्यासन-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


